RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग 


चार - ब 


वर्ष १, अंक ५० 


गुरुवार , 

मे २१, २०१५ / वैशाख ३१ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १०५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मे २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक एफएसटी. ५ / १४ / प्र.क्र . ३०३ / फ - ४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याबाबतीत करण्यात आलेले 
सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमण करून सदर अधिनियमातील कलम ७ नुसार या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी वन 
विभागाच्या अधिकारीतेतील क्षेत्रिय कार्यालयामधील गट “ क ” व गट “ ड ” मधील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे 
प्राधिकारी दिनांक २३ जून २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहेत. त्यामधील परिच्छेद ( ब ) ( २) मध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


कर्मचाऱ्यांच्या गट 


कलम ३ नुसार सर्वसाधारण बदली 
करण्यास सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


मधील 


ब ( २ ) गट - ब ( अराजपत्रित ), गट “ क ” व “ ड 

कर्मचाऱ्यांच्या आंतरवृत्तीय बदल्या . 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य , 
नागपूर ( संबधित मुख्य वनसंरक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करून ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


थोरात , 


डी . 

एल . 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १०५-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


